स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव “एकछत्र योजना” 
अंतर्गत उदगीर किल्ला, ता. उदगीर, जि. लातूर 
या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती 
कामाच्या ब-१ निविदेस व सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्मारके-२०२४/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


वाचा :-१) शासन पत्र, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग संकीर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, 
दि.१७.०२.२०२३. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. स्मारके-२०२४/प्र.क्र.२५/सां.का.३, 
दिनांक ०५.०२.२०२४. 
३) संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.स्मारके/२०२४/९१८, दिनांक ०६.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील 
कोअर कमिटीची बैठक दि.०५.१२.२०२२ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक संपन्न झाली. यामध्ये पुरातत्व 
विभागासाठी एकूण रु.२२३.३६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोअर कमिटीने संदर्भ क्र.१ 
येथील इतिवृत्तानुसार मान्यता दिली आहे. यामध्ये अ.क्र.५ (४) येथे “इतर संरक्षित स्मारकांचे जतन व 
संवर्धन प्रकल्प” यासाठी रु.९०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्याच्या 
अमृत महोत्सव “एकछत्र योजना” अंतर्गत उदगीर किल्ला, ता. उदगीर, जि. लातूर या राज्य संरक्षित 
स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती कामाच्या रु.३,७७,०५,७५२/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधीन 
क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कामाची निविदा कार्यवाही पूर्ण 
करुन न्यूनतम निविदेचा प्रस्ताव व त्यानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव संचालकांनी 
संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्राव्दारे शासन मान्यतेस सादर केला आहे. सदर न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास व 
त्यानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव “एकछत्र योजना” अंतर्गत उदगीर किल्ला, ता. 
उदगीर, जि. लातूर या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन दुरुस्ती कामाकरीता रु.४,०३,०२,९२४/- (अक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२४/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 


रुपये चार कोटी तीन लक्ष दोन हजार नऊशे चोवीस फक्त) (वस्तू व सेवाकर आणि कामगार विमासहीत) 
इतक्या रकमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन 
दुरुस्ती कामाकरीता गजराज कन्स्ट्रकान, लातूर यांच्या 3.49% इतक्या अधिक दराच्या न्यूनतम 
निविदेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


जराज PX RIA, लातूर 


२,८६,४५,५८९/- 


२,९६,५१,०४९/- 


RM Peer, लातूर यांची निविदा ४.८७% अधिक 
दराची निविदा आहे. दरवाटाघाटीअंती 3.49% अधिक दराने काम 
ig ण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही निविदा प्रथम क्रमांकाची (L-9) 

विदा आहे. 


०२. सदर ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन व दुरुस्तीची कामे ही विशिष्ट प्रकारची असून 
सदर कामे WAT संकेतानुसार करणे आव्यक आहे. हे काम करण्यासाठी संचालक, पुरातत्व व 
वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांनी सादर केलेल्या न्यूनतम निविदेच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ चा भाग पहिला उपविभाग ५ मधील अ.क्र.६ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक २२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारानुसार मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


०३. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केळेल्या अधिकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर काम हे पुरातत्वीय निकषानुसार/मानकानुसार पूर्ण होईल हे 
पाहण्याची जबाबदारी संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय व संबंधित संवर्धन वास्तुविशारद 
यांची असेल. 


०४. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड़्ी-०२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
प्रचालन, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (१३) (०१) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम 
(कार्यक्रम) (२२०५ ३७३३), ५०, इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


०५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग तीन मधील 
अनुक्रमांक ६ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२४/प्र.क्र.२५/सां.का.३ 


२०२२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92 एप्रिळ, 2023 अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकाराच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


og. Wear शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१८४२०६०१२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
N A N D A M A R T | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
¢TMENT, 
2. iSee0076aee3a052. 208९003666 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव (सां.का. ३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नांदेड. 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, सां.का.३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


१684054119 


